आषाढीवारी - २०२४ 

आषाढी एकादशी निमित्त पुणे, सातारा, सोलापूर 
या जिल्हयांतून मार्गक्रमण करणाऱ्या विविध 
संतांच्या पाळख्यांसोबत असणाऱ्या वारकऱ्यांना 
सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी पालखी मार्गावरील 
ग्रामपंचायतींना अनुदान देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०२४/प्र.क्र.9७/यो-११ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई - ४००००१ 
दिनांक: १४ जून, २०२४ 


संदर्भ:- 
१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. पुणे यांचे पत्र जा.क्र./जि.प./स्वभामि/॥८/पालखी- 
२४/४४०/२०२४ दिनांक.१२.०६.२०२४. 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. सातारा यांचे पत्र जा.क्र/ग्रापं/६/पा.सो/२०२४/४८०१/ 
दि.१३.०६.२०२४. 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प.सोलापूर यांचे पत्र जा.क्र.जिपसो/साप्रवि-२/ग्रांप/२७१ 
/२०२४, दि.१३.०६.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

मा. उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या दिनांक ११ जून, २०१३ रोजी बैठकीत 
आषाढी एकादशीनिमित्त पुणे, सातारा व सोलापूर या जिल्हयातून मार्गक्रमण करणाऱ्या विविध 
संतांच्या पालख्यासोबत असणाऱ्या वारकऱ्यांना सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी पाळखी मार्गावरील 
ग्रामपंचायतींना, पुणे, सातारा व सोलापूर या जिल्हा परिषदांनी ग्रामपंचायतीच्या मागणीच्या ५०% 
रक्‍कम उपलब्ध करुन द्यावी व उर्वरित ५०% रक्कम ग्राम विकास विभागाने संबंधित जिल्हा 
परिषदेकडे उपलब्ध करुन द्यावी असा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने 
प्रस्तुत प्रयोजनासाठी जिल्हा परिषदांच्या एकूण मागणीच्या ५०% निधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद, पुणे, सातारा व सोलापूर यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय:- 

ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजनेतंर्गत सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता ग्रामीण 
भागातील तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाकरिता अनुदान (रु. २ कोटी ते रु.२५ कोटीपर्यंत) (२५१५ २५२१) ३१ 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


झासन निर्णय क्रमांकःतीर्थवि-२०२४/प्र.क्र.७७/यो-११ दि.१४ जून, २०२४ 


सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या योजनेतंर्गत एकूण रु.१००.००कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आला आहे. 

२. सदर अर्थसंकल्पीत तरतूदीमधून, आषाढी एकादशीनिमित्त पुणे, सातारा व सोलापूर या 
जिल्हयातून आषाढी एकादशी निमित्त पुणे, सातारा,सोलापूर या जिल्हयांतून मार्गक्रमण करणाऱ्या 
विविध संतांच्या पाळख्यांसोबत असणाऱ्या वारकऱ्यांना सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी पालखी 
मार्गावरील ग्रामपंचायतींना अनुदान देण्यासाठी जिल्हा परिषदांच्या एकूण मागणीच्या ५०% प्रमाणे 
रु. ४,६१,७०,०००/- (रुपये चार कोटी एकसष्ट लक्ष सत्तर हजार फक्त) इतका निधी मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे, सातारा व सोलापूर यांना उपलब्ध करुन देण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत असून एकूण मंजूर तरतुदीच्या ७५% प्रमाणात म्हणजेच 
रु.३,४६,२७,५००/- इतका निधी बी.डी.एस. (BDS) प्रणालीद्वारे खालील प्रमाणे संबंधित जिल्हा 
परिषदेस यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र.। जिल्हयाचे नाव जिल्हयाची ५०% प्रमाणे जिल्हा परिषदांना वितरीत 
एकूण मागणी करावयाचा एकूण निधीपैकी 
७५% निधी 
q पुणे ९०,००,०००/- ६७,५०,०००/- 
२ सातारा २५,००,०००/- १८,७५,०००/- 
३ सोलापूर ३,४६,७०,०००/- २,६०,०२,५००/- 
एकूण ४,६१,७०,०००/- ३,४६,२७,५००/- 


३. वरील प्रमाणे उपलब्ध झालेला ५०% निधी व जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या स्वनिधीतून अथवा 
अन्य निधीतून उपलब्ध करावयाचा ५०% निधी, असा एकूण निधी जिल्हा परिषदा ग्रामपंचायतींना 
त्यांच्या मागणीनुसार वाटप करतील. 

४. सदर निधी व्यवस्थापनास ग्रामपंचायत जबाबदार असेल व सदर निधी आवश्‍यक बाबींवरच 
खर्च होईल याची ग्रामपंचायतींनी दक्षता घ्यावी. 

५. सदर निधी आवश्यक बाबींवरच खर्च झाला असल्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हा 
परिषदांनी शासनास व महालेखापालांस सादर करावे. तसेच, वितरीत निधी खर्च झाल्याचे 
उपयोगीता प्रमाणपत्र व निर्मलवारीत या बाबीवर (ग्रामपंचायतींना अनुदान) झालेल्या एकूण खर्चाचा 
खर्चाचा तपजश्ील शासनास सादर केल्यानंतर उर्वरित निधीचे वितरण करण्यात येईल. 

६. सदर अनुदान मागणी क्रमांक एल-३-२५१५-इतर ग्राम विकास कार्यक्रम-१९६-जिल्हा 
परिषद/ जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य (००) (०७) ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाकरीता 
अनुदान (रु.२.०० कोटी ते रु.२५.०० कोटीपर्यंत) (२५१५ २५२१)-३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकःतीर्थवि-२०२४/प्र.क्र.७७/यो-११ दि.१४ जून, २०२४ 


(दत्तमत) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सदर लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या 


सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


७. 


सदर निधी नियोजन विभागाचा अनौ.संदर्भ क्र.१७३/१४४४ दि.१५/०५/२०२४ व वित्त 


विभागाचा अनौ. संदर्भ क्र.३८१/२०२४/व्यय-१५ दि.३०/०५/२०२४ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार 


वितरीत करण्यात येत आहे. तसेच, सदर शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र: 
अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.१ एप्रिल, २०२४ अन्वये अटींची व शर्तीची पूर्तता करून निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


८. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६१४११३०००५७२० असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, गना 


U DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82 
e1e450b51a9e92eede8c323934f82ed 
b538d3b20, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


serialNumber=8C5D0F275C3D9A21D 


BO7FECF7919C2D83796E88930D62D 
VA LVI 44E7A4A6D4CBEE7EOE, cn=KALU 

GONYA VALVI 

Date: 2024.06.14 13:15:35 +05'30' 


(का. गो. वळवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
३) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१,मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
४) विभागीय आयुक्‍त, आयुक्‍त कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे. 
५) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे, सातारा व सोलापूर. 
) 
) 
) 
) 


६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे, सातारा व सोलापूर. 

७) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे, सातारा व सोलापूर. 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, सातारा व सोलापूर. 

९) नियोजन विभाग, (का-१४४४) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०) वित्त विभाग (व्यय १५,अर्थसं १६,अर्थसं १७) मंत्रालय, मुंबई ३२. 

११) कार्यासन क्र.यो-११, वित्त-१, वित्त-८, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवड नस्ती (का.यो-११), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


